महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील अनिवार्य खर्चासाठीचे अनुदान 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः बियुडी २०२०/प्र.क्र. ५८/का.४ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १०.०८.२०२० 


वाचा- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४, 
दि.२८ एप्रिल, २०२० 

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४, 
दि.८ जुन, २०२० 

४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८ (भाग-१)/का-४, 
दि.८ जुन, २०२० 

५) पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: 
२०२०/म.रा.वक्फ.न्या./लेखा/२०२०/, दि.१६ जुले, २०२०. 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 


असलेल्या अनुदानातून माहे जुलै ते डिसेंबर, २०२० या कालावधीसाठी अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासननिर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
रु. १, ४६,१५,०००/- (रुपये एक कोटी सेहचाळीस लाख पंधरा हजार मात्र ) इतके अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान 
मंजूर करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये तसेच वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी संदर्भ क्र.२, ३, व ४ येथील शासन निर्णयान्वये रु.३३,७७,१५०/- 
इतके अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. आता अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी 
त्यांच्या संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये अनुदान वितरणाची मागणी केल्यानुसार, वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी खाली दर्शविलेल्या मासिक निधी 
विवरणाप्रमाणे रु. २७,५२,८५० /- (रुपये सत्तावीस GE बावन्न हजार आठडो पन्नास मात्र) इतके अनुदान अध्यक्ष, 
महाराट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी 


२०२०/प्र.क्र.५८/कार्या-४ 


“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८)” 


अ. लेखाशिर्ष सन २०२०-२१ | माहे एप्रिल | वितरणासाठी वितरीत करावयाचे अनुदान 
क्र तपशीलवार साठी २०२०तेमाहे | उपलब्ध | जुले, २०२ ऑगस्ट, | सप्टेंबर, | आक्टोंबर | नोव्हेंबर, | डिसेंबर, 
अर्थसंकल्पीय | जुन, २०२० अनुदान २०२० २०२० २०२० २०२० २०२० 
अंदाज वितरित केलेले 
अनुदान 
La | ०१ वेतन १,२७,७१,००० | ३१,९२,७५०, १९,१५,६५० | ९,५७,८२५ | ९,५७,८२५ | oo | | oo | i. ee] | 8 | 
२ | o& दूरध्वनी, dh व 
८४,००० ८४०० ८,४०० १,४०० १४०० १४०० १४०० १४०० १४०० 
पाणी शुल्क 
8 ।१३कार्यालयीन खर्च | ८,९२,००० ८९,२०० | ४,४६,००० | ७४,३३३ | ७४,३३३ ७४,३३३ | ७४,३३३ | ७४,३३४ ७४,३३४ 
4 | १४भाडेपट्टी व कर | ७,५०,००० ७५,००० | ३,७५,००० | ६२,५०० | ६२,५०० ] ६२,५०० | ६२,५०० | ६२,५०० ६२,५०० 
६ | २४ पेट्रोल तेल व ७,८०० 
, ७८,००० ७८०० १,३०० १,३०० १,३०० १,३०० १,३०० १,३०० 
वंगण 
एकूण १, ४६,१५,००० | ३३,७३,१५० | २७,५२,८५० ।१०,९७, ३५८ | १०,९७, ३५८ | १,३९,५३३ | 9,38,433) १,३९,५३४) १,३९,५३४ 


उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्त 


औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८) अनिवार्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्च 


टाकण्यात यावा. 


मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौ.संदर्भ क्रमांक १२६/२०२०/व्यय-१, दि.२८.०७.२०२० अन्वये प्राप्त 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥8॥/9५॥॥[॥9.9०४.या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०१६३३५२४२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Tushar Dilip Rathod = 


१. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
४. महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 


५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 


६. उपसचिव (कोषा/प्र.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 


=Government Of Maharasht 
ment, postalCode=400032, st=M: 


‘Minorities Development 


2.5.4.20=e7e9706be693397 ead 1 1 bd0eOb8fbaec45488529c8b57466dbf3e7c095 


2642848006, 


Date: 2020.08.10 16:44:03 +05'30 


(तुषार दि.राठोड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठरपैकी२ 


INumber=b88babb31cb2c1163b5a1e41e86d809272fea914814734600d0b4 


